सन २०२१-२२ करीता एकात्मिक बाल संरक्षण 
योजना (CPS) या योजनेअंतर्गत वेतनाकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ११ ऑक्टोंबर, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्र .बीजीटी-२०२१.क्र.प्र/५५-का/०८.दि ,१०/०५/२०२१ 
२. झासन निर्णय क्र .बीजीटी-२०२१.क्र.प्र/५५-का/०८७.दि ,/०७/२०२१ 
३. महिला व बाल विकास मंत्रालय.यांचे पत्र क्र ,नवी दिल्ली ,२२-४९/२०१५-९७७//-॥ , 
१९.दि/०८/२०२१ 
प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत केंद्रपुरस्कृत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेसाठी सन २०२०-२१ 
या अर्थसंकल्पीय वर्षाकरीता केंद्र व राज्य SAAT अनुक्रमे रू. ७९९०.२० लक्ष व रु.५९२२.२८ लक्ष असा एकूण 
रु. १३९१२.४८ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. यापैकी केंद्र हिस्सा रू.८५४.२१ लक्ष व राज्य 
हिस्सा रू.५८३.२० लक्ष असा एकूण रू.१४३७.४१ लक्ष निधी वाचा क्र.१ व २ वरील शासन निर्णयान्वये यापूर्वी 
वितरीत करण्यात आला आहे. 

२. केंद्र शासनाकडून वाचा क्र.३ अन्वये एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंअंतर्गत रू.७9९०.८० लक्ष निधी आगाऊ 
स्वरूपात वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी व त्यांस आनुषंगिक राज्य हिस्सा आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 

शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल संरक्षण योजने करीता प्राप्त केंद्रीय सहाय्याच्या अनुषंगाने विवरणपत्रातील मधील 
लेखाशीर्ष/उद्दीष्टांना रकाना क्र. ५ व ८ प्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे 
निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


(लक्ष.रु) 
मागणी क्र एक्स .०१, २२३५- सामाजिक | मागणी क्र एक्स .०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, | सुरक्षा व कल्याण, १०२, बाळ कल्याण, 
(१६ शासकीय संस्था, (१६ (०१ | (१६ शासकीय संस्था, (१६) (०२) 

ae aa wee बाल संरक्षण योजना (२२३५ | एकात्मिक बाल संरक्षण योजना (2234 
डक 0००९), केंद्र हिस्सा, कार्यक्रमावरील | ७०१८), राज्य हिस्सा ,कार्यक्रमावरील 
खर्च, खर्च, 

Le यापुर्वी प्रस्तावित | अ यापुर्वी प्रस्तावित 

वितरित वितरण | अंदाज | वितरित वितरण 

२ ३ 8 4 ६ 9 ८ 
१ ०१, वेतन १३५७.५५ ५८९.५६ |  २९६.२३ | ९०५.०३ | ४०६.७८ १९७.४८ 
२ | ०६,दूरध्वनी,वीज,पाणी ३९.३६ ७.८७ | 9,00 २६.२४ ५.२४ | 9,00 | 
३ | 90, parc सेवा ५५८.३१ १२४.५८ |  १६६.१० | ३७२.२१।) ८३.०५ ११०.७४ 
8 ११,देज्ांतर्गत प्रवास १५.२४ 0.0० | | 9,00 १०.१७ | 0.00 | | 8.00 | 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 


खर्चे 
षु १३ कार्यालयीन खर्च ६९.०० |. Rete) |, ७७) Rete) ४६.०० विक Rete) शिळळ ४ ०० 
ग १४, भाडे, पट्टी वकर ९५.२२ 9.०० ,०० | 9.00 | 00 ६३.४८ | 9,00 | 00 | 9.08 00 
9 १९,आहार खर्च २१०.०० | 9,00 | | 9,00 | 430.00 | 9.00) | 8,00 | 
२६, जाहिरात व १७.२८ शिक .00 शि .00 ११.५२ शि .00 .00 
G 
प्रसिद्धी 
३१,सहायक अनुदान १०७०.३२ ma शिंग ७१३.५४ i शिक 
९ 
(वेतनेत्तर) 
एकूण (9) 3832.2¢ (922.09 ४६२.३३ | 2202.98 | ४९५.०७ ३०८.२२ 
मागणी क्र एक्स .०१, २२३५- सामाजिक | मागणी क्र एक्स .०१, २२३५- सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, १९९, अज्ञासकीय | सुरक्षा व कल्याण, १९९, अशासकीय 
अ उद्दिष्ट संस्थांना सहाय्य, (00)(02) एकात्मिक | संस्थांना सहाय्य, (००) (०३) एकात्मिक 
,क्र. बाल संरक्षण योजना (२२३५ Cos), HS | बाल संरक्षण योजना (२२३५ ७०३६), 
हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च राज्य हिस्सा , कार्यक्रमावरील खर्च 
fees यापुर्वी प्रस्तावित अ यापुर्वी प्रस्तावित 
; वितरित वितरण अंदाज । वितरित वितरण 
१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ 
३१, सहायक अनुदान ३१६८.०२ बंक शिंग २११२.०१ शि शिंग 
q 
(वेतनेत्तर) 
३६, सहायक अनुदान ८८१.३० १३२.२० ११४.०० ५८७.५४ £2.93 (9६.०० 
2 
(वेतन) 
एकूण (२) ४०४९.३२ १३२.२० ११४.०० | २६९९.५५ ८८.१३ ७६.०० 
— ae मागणी क्र एक्स .09,2234- सामाजिक 
मागणी क्र एक्स .०१,२२३५- सामाजिक seen त कल्याना मोडा क 
क. ae क्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, 
क्षा व कल्याण, १०२, बाल कल्याण, कग gee 
ee (१६) शासकीय (१६ (08) 
(१६ शासकीय » (१६) (०३) 1111111 001 
ae ee eee ee eer त्मेक बाळ संरक्षण योजनेअंतर्गत 
अ उद्दिष्ट त्मेक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत Sea Pee 
= क्या तता बाल कल समिती व बाल न्याय 
mw. बाळ कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ |. ना सहायक अनुदान 
Far aT FETA मंडळ यांना सहायक अनुदान (२२३५ 
यांना सहायक अनुदान (२२३५ 0४१२), — ae eee ee 
केद्र आ नाक ७४२१,राज्य हिस्सा, कार्यक्रमावरील 
केंद्र हिस्सा, कार्यक्रमावरील खर्च, = 
: 
iene यापुर्वी प्रस्तावित me यापुर्वी । प्रस्तावित 
न वितरित वितरण न वितरित वितरण 
| Q 3 8 षु ६ 9 ८ 
वी ३१, सहायक अनुदान ५०८.६० = 298.89 २९४४.५४ शिण 38¢.39 
(वेतनेत्तर) 
एकूण (३) ५०८.६० शिक ,०० २१४.४७ ९४४.५४ Cee ,०० ३९८.३१ 
एकुणात एकूण (१--२--३) ७९९०.२० ८५४.२१ ७९०.८० | ५९२२.२८ ५८३.२० ७८२.५३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.६३/का-०८ 


2: सदर निधी वितरणाकरीता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 

आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 

आहे.सदर योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 

नमुन्यात सादर करणेची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 

सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व आहरण व सवितरण 

अधिकारी यांची राहील. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २२८/व्यय ६, दि.११/१०/२०२१ 

अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

uy, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११०१११५१६५१००३० असा आहे. हा शासन 

निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 
F Mi 


: 1९: harasht 
Nilesh माता eda 
Janardan Patil teatecimnesancsssy ccsnen 
Date: 2021.10.11 17:19:05 +05'30' 
( डॉ.निलेश ज.पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१०. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उपायुक्‍त (बाळ विकास), महिला व बाळ विकास आयुकक्‍तालय,पुणे 
१४. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे 
१५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 
१६. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१८.सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 
१९, सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवडनस्ती कार्यासन ८ 


ae 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


